प्रस्तावना:- 


वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका,१९७८ (भाग-दुसरा) 
गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील पोलीस अधिक्षक/ 


पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 
आहरीत करण्यास वित्तीय अधिकार प्रदान करणे--- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५ अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१७. 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक:संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५ अ, 
दिनांक २२ ऑगस्ट,२०१३. 
(२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक:संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५ अ, 
दिनांक २६ जून,२०१४. 
(३) अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांचे कार्यालय,मुंबई यांच्या क्रमांक: ५०२८/ 
अपोआ/गुन्हे/प्रअ/१५, दिनांक १८-९-२०१५ चे पत्र. 


महाराष्ट्र पोलीस conte पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना तपास कामासाठी कर्नाटक 


पोलीसांच्या धर्तीवर प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व सर्वसाधारण खर्च साठी संक्षिप्त देयकावर अनुदान 


काढण्यास गृह विभागाच्या दिनांक २२ ऑगस्ट,२०१३ च्या निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. तसेच 


तपास कामासाठी करावयाच्या तपासखर्चाची योजना कायमस्वरुपी राबवावयाची असल्याने, वित्तिय 


अधिकार प्रदान समितीच्या शिफारझीवरुन जिल्हा स्तरावरील पोळीस अधिक्षक, पोळीस 


उपअधिक्षक,कार्यालय प्रमुख यांना शासन निर्णय दिनांक २६ जून, २०१४ सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या आणि वित्तिय मर्यादेच्या अधीन राहून, 


वित्तीय अधिकार (भाग-दुसरा) अन्वये संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम आहरीत करण्यास अधिकार प्रदान 


करण्यांत आळेले आहेत. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ-७ मधील अट क्रमांक ११ 


मध्ये नवीन चौदा बाबींचा समावेश करण्यांची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६६८१/पोल-५ अ 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा स्तरावरील पोलीस अधिक्षक, पोलीस उपअधिक्षक, कार्यालय प्रमुख यांना शासन निर्णय 


दिनांक २६ जून,२०१४ अन्वये जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विहित अटींची पूर्तता 


करण्याच्या आणि वित्तिय मर्यादेच्या अधीन राहून, वित्तीय अधिकार (भाग-दुसरा) अन्वये अधिकार प्रदान 


करण्यांत आलेले आहेत. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ-७ मधील नमूद बाबींसह 


अट क्रमांक ११ मध्ये पुढील बाबींचा सुध्दा समावेश करण्यांस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(एक)-परदेशात पाठविण्यासाठी Sex रोगेटरीसाठी GRIM फी 


(दोन)-शासकीय/खाजगी (ज्या ठिकाणी झासकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही अज्ञा 
तातडीच्या वेळी) फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी तपासणी अहवाल फी 


(तीन)-शासकीय फॉरेन्सिक लॅंबोरेटरीमध्ये सुविधा नसलेल्या तपास यंत्रणेच्या बाबतीत खाजगी 


तज्ञांची सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी त्यांना देय असणारी फी 


(वार)-सायबर इन्वेस्टिगेशनसाठी लागणारे साहित्य उदा-संगणक, प्रिंटर्स, लॅपटॉप, एल.ई.डी., 


कॅमेरा,हार्डडिस्क 
(पाच)- मोबाईल क्लोनिंगमध्ये लागणारे साहित्य खरेदी खर्च 


(सहा)- क्लिष्ट स्वरुपाच्या आर्थिक गुन्हयांमध्ये फॉरेन्सिक अकाऊंटींग सॉफटवेअर खरेदी 


(सात)- व्हॉईस सॅम्पलिंग रेकॉर्डिंगसाठी लागणारे साहित्य खरेदी 


(आठ)- क्राईम सीन प्रिझर्व्हेशनसाठी लागणारे साहित्य खरेदी 


(नऊ)-न्यायाळयीन दाव्यासंदर्भात सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्या व चार्जशीटच्या झेरॉक्स 
प्रती खरेदी 


(दहा)-न्यायालयीन दाव्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेगवेगळया राष्ट्रीय व विदेशी 


भाषेतील भाषांतर खर्च 


(अकरा)- गुन्हे तपास कामासाठी खाजगी मोटार वाहन भाडे तत्वावर घेणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.ई६३८१/पोल-५ अ 


(बारा)-गुन्हयांच्या ठिकाणी तपास कामासाठी तातडीने लागणारी लेखनसामुग्री खरेदी 


(उदा.डिजीटल व्हिडीओ डिस्क, यु.एस.बी.,पेन ड्राईव्ह, झेरॉक्स पेपर, रबर ग्लोज, प्लॅस्टिक 


बँग, पॉलीथिन बॅग आणि तदअनुषंगिक आवश्‍यक अन्य बाबी इ.) 


(तेरा)- बाळ अपचारी (विधी संघर्ष), हरविलेल्या व्यक्‍ती, मुळे व मुली यांना त्यांच्या राहत्या गावी 


पोहोचविण्यासाठी लागणारा प्रवास, चहा-पान, भोजन व हॉटेल वास्तव्य खर्च 


(चौदा)-गुन्हे तपासाअंतर्गत जप्त केलेल्या मुददेमालांच्या वाहतूकीवरील खर्च 


2. सदर TRA निर्णयातील वित्तिय अधिकार तसेच इतर अटी व शर्ती आहेत तशाच लागू 
राहतील. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: सं.क्र.५२०/ २०१६/ विनियम, 


दिनांक १५-४-२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७०८०४१६०५५५८६२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

e e h a 2.5.4.20=5f0272b97156a5d281 2bad6725c 
a46fb2671d1da08208cfdd6677facOafd6bf 
2, cn=V. M. Bhat 


Date: 2017.08.04 15:56:55 +05'30' 


(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) पोलीस महासंचाळक,ळाचळुचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
३) अपर पोलीस महासंचालक,प्रशिक्षण व खास पथके,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 


४) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,पुणे 


ल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६६३८१/पोल-५ अ 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक,फोर्स वन,मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी,नाशिक 

आयुक्‍्त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

qo) ad परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

११)सर्व पोलीस अधिक्षक 

92) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा)मुंबई/नागपूर 

93) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई/नागपूर 

१४) अधिदान व लेखाधिकारी ,मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१६) संबंधित कोषागार अधिकारी 

१७) कक्ष अधिकारी (व्यय-७/विनियम),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१८)निवडनस्ती/का-पोल-५ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


